प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना सन 
२०२३-२४ अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता 
दिलेल्या कामांची प्रशासकीय मान्यता रद्द 
करुन त्या ऐवजी नवीन कामांना 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२४/०८/प्र.क्र.१६१/पर्यटन-१, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ३० ऑगस्ट, २०२४. 


संदर्भ : पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : टिडीएस-२०२३/०८/ प्र.क्र.३४६ 
(भाग-३)/पर्यटन, दि.३०/०१/२०२४. 


शासन निर्णय :- 

पर्यटन स्थळांच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी प्रादेशिक पर्यटन योजनेतर्गत सन २०२३- 
२४ मध्ये संदर्भाधिन शासन निर्णय, दि.३०/०१/२०२४ अन्वये खालील तक्त्यामध्ये नमूद केलेल्या ठाणे 
जिल्ह्यातील रु.१००.०० लक्षच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन रु.३०.०० लक्ष निधी जिल्हाधिकारी, 
ठाणे वितरीत करण्यात आला आहे. 


(रुपये लक्षात) 

अ.क्र. a. ae 11111. 5 
मान्यता | निधी 
| ९. २. ३. v. 


१) । डोंबिवली पश्‍चिम बावन्नचाळ गणेशनगर येथील गणेश | २५.०० | ७.५० 

घाटाजवळ स्मशान भुमीमध्ये स्थापत्ये कामे करणे 

२) | डोंबिवली पश्‍चिम बावन्नचाळ गणेशनगर येथील गणेश | २५.०० | ७.५० 

घाटाजवळ स्मशान भुमीमध्ये सुशोभिकरण करणे 

३) | डोंबिवली पश्‍चिम बावन्नचाळ गणेशनगर येथील गणेरा 

घाटाजवळ स्मशान भुमीमध्ये "वेदर रोड" बनवुन इतर स्थापत्य 

कामे करणे 

४) । डोंबिबली पश्‍चिम बावन्नचाळ गणेशनगर येथील गणेश | २५.०० | ७.५० 

घाटाजवळची स्मशानभूमी विकसित करणे. 
एकूण 200,00 30,00 


२५.०० | ७.५० 


०२. वरील तक्त्यामधील नमूद रु.१००.०० लक्षच्या कामांची प्रशासकीय मान्यता या आदेशान्वये रद्द 
करण्यात येत असून त्याऐवजी खालील तक्‍यामधील रु.१००.०० लक्षच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन 
बरील TRAM कामांसाठी वितरीत केलेला रु.३०.०० लक्ष निधी खालील तक्‍त्यामधील कामांसाठी खर्च 
करण्यास याद्वारे परवानगी देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२४/०८/प्र.क्र.१६१/पर्यटन-१, 


(रुपये लक्षात) 
अ.क्र. वीन कामे । प्रशासकीय मान्यता | 
१) बिवली पश्‍चिम बावन्नचाळ गणेशनगर येथील गणेश घाटाजवळ ह 
प्रादेशिक पर्यटन योजनेंतर्गत स्थापत्ये कामे करणे ५.०० 
2) बबली पश्‍चिम बावन्नचाळ गणेशनगर येथील गणेश घाटाजवळ ; 
प्रादेशिक पर्यटन योजने अंतर्गत सुशोभिकरण करणे ५.०० 
३) faa पश्‍चिम बावन्नचाळ गणेशनगर येथील गणेशघाटावजवबळ 
प्रादेशिक पर्यटन योजने अंतर्गत वेदर शेड बनवून इतर स्थापत्य कामे २५.०० 
करणे 
४) | डोंबिबली पश्‍चिम बावन्नचाळ भगवान काटेनगर गणेश घाटावर र 
प्रादेशिक पर्यटन योजने अंतर्गत विकसित करणे. ५.०० 
एकूण 200,00 


०३. उपरोक्त कामांबाबत इतर अटी व शर्ती संदर्भाधिन शासन निर्णयाप्रमाणेच लागू राहतील. 


०४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www-maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०८३०१७४७५७८८२३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by SANTOSH VITHAL ROKADE 
A N T H V | T H A | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM AND 
CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=ca575 1 ffedbb00Sfdff34ab6ac1f8319d061483d7d35e20f744e25136 
0f7920a, postalCode=400032, st=Maharash 


serialNumber=ECF4A9ABE84C70DE989C3669424C12B6CADCB583D500FE48 
9CE8727916EOBBEE, SANTOSH VITHAL ROKADE 


(संतोष जया विठ्ठल रोकडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति. 


vy 


महालेखापाल, महाराष्ट्र - १, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र - २, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 
महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा), मुंबई. 

. संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

जिल्हाधिकारी, ठाणे. 

जिल्हा नियोजन अधिकारी, ठाणे. 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे. 

नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४ ४४), मंत्रालय, मुंबई. 

वित्त विभाग (का.व्यय-१५/ अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई 

१०. निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन-१ 


AD Ww 


२० 9 EMS Kw 


पृष्ठ २ पैकी २ 


